प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबत. 
राजमाता जिजाऊ शोतकरी सहकारी 
सूतगिरणी मर्या., अमळनेर जि. जळगाव 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.१९/टेक्स१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४.०८.२०२२. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-२१९२३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
दि.११.०८.१९९३. 
२. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
दि.२६.११.१९९३. 
३. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-३३१६/प्र.क्र.५२/टेक्स-१ (अ), 
दि.१९.०४.२०१७. 
४. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प -१२१७/प्र.क्र.५२/टेक्स-१(आ), 
दि.२१.०९.२०१७. 
५. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.धोरण-२०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५, 
दि.१५.०२.२०१८. 
६. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प -१२१२/प्र.क्र.५०/टेक्स-१(अ), 
दि.१७.०६.२०२१. 
७. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या-६(१)/सूतगि/प्रकल्प अहवाल/ ४८७८/२०२२, 
दि.२९.०७.२०२२. 


प्रस्तावना :- 


वसंतराव नाईक सहकारी सूतगिरणी मर्या., अकोला, ता.जि. अकोला या सूतगिरणीची नोंदणी 
दि. ०२.१२.१९९२ रोजी करण्यात आली असून शासन निर्णय दि. २६.११.१९९३ अन्वये सदर 
सूतगिरणीस आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारण्यासाठी खास बाब म्हणून शासन मान्यता 
देण्यात आली आहे. सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र पूवी अकोला व बुलढाणा हे जिल्हे होते. परंतु दि. 
०३.०२.२०१६ रोजीच्या उपविधी दुरुस्तीनुसार सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र अकोला व बुलढाणा हे जिल्हे व 
जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर व पारोळा तालुक्यापुरते मर्यादित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
तदनंतर शासन निर्णय दि.१९.०४.२०१७ अन्वये सदर सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्यासाठी 
निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे ज्ञापन दि. ०७.०६.२०१७ अन्वये 
सूतगिरणीच्या नावात राजमाता जिजाऊ शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., अमळनेर, ता. अमळनेर 
जि. जळगाव असा बदल करण्यात आला आहे. झासन निर्णय दि. २१.०९.२०१७ अन्वये सदर 
सूतगिरणीच्या रु. ६१७४.२४ लाख प्रकल्प अहवालास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. 
2. शासनाने दि.१७.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयन्वये, राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांची 
प्रकल्प किंमत रु.८०९०.०० लाख इतकी निश्चित केली आहे. शासनाने यापूर्वी अर्थसहाय्य केलेल्या 
आठव्या, दहाव्या व बाराव्या पंचवार्षीक योजना काळातील ज्या सहकारी सूतगिरण्याचे प्रकल्प पूर्ण 
क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत अशा सहकारी सूतगिरण्यांना देखील प्रो-रेटा पध्दतीने रु.८०९०.०० लाख 
प्रकल्प किंमत लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने या सूतगिरणीने 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई यांचेकडून २५५३६ AAA रू.८०९०.०० लाखांचा 
प्रकल्प तयार करून घेतला आहे. तर, आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी दि.२९.०७.२०२२ रोजीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.१९/टेक्स१ (ब) 


पत्रान्वये रु.८०९०.०० लाख इतका सुधारित प्रकल्प अहवाल झासन निर्णयार्थ सादर करण्यात आला 
आहे. यास अनुसरून राजमाता जिजाऊ शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., अमळनेर जि. जळगाव या 
सूतगिरणीच्या सुधारित प्रकल्प अहवाल किंमतीस मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव आदेशार्थ सादर 
करण्यात आला असता या सूतगिरणीच्या रु.८०९०.०० लाख या प्रकल्प किंमतीस मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांनी मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने राजमाता जिजाऊ शेतकरी सहकारी सूतगिरणी 
मर्या., अमळनेर जि. जळगाव या सूतगिरणीच्या रु.८०९०.०० लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वरील प्रस्तावनेमध्ये नमुद केल्यानुसार, राजमाता जिजाऊ शेतकरी सहकारी सूतगिरणी 

मर्या, अमळनेर जि. जळगाव या सहकारी सूतगिरणीच्या २५२०० चात्यांच्या प्रकल्पास, त्या त्या 
बाबींसाठी मंजूर कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त होणारा खर्च गिरणी स्वनिधी उभारुन करेल या अटीवर या 
सहकारी सुतगिरणीची प्रकल्प अहवाल किंमत रु.६१.७४ कोटी वरुन रु.८०.९० कोटी सुधारीत 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर सुतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक राहतील. 

१) सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून घ्यावा 

व त्यानुसार सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 

२) शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ मधील सूतगिरणी परतफेडीस पात्र होण्याबाबतच्या अटीमध्ये 

दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली असून सदरची 

सुधारणा या सूतगिरणीसाठी बंधनकारक राहील. 

३) सूतगिरणीस निधी उभा करण्यासाठी कोणती बँक कर्ज देणार आहे, त्या बँकेचे कर्ज मंजूर 

करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र सादर करावे. 

४) सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा तिमाही प्रगती 

अहवाल आयुक्त वस््रोद्योग, नागपूर यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 

५) सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहील याबाबत सूतगिरणीने तसेच 

आयुक्त वस््रोद्योग, नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 

६) सदर सूतगिरणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असल्याने शासनाने भविष्यात काही अटी//शार्ती 

घातल्यास त्या या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 

७ दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन 

शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये 

सुधारणा करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 
३. राजमाता जिजाऊ शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., अमळनेर जि. जळगाव या सूतगिरणीचे 
सभासद भागभांडवल व शासकीय भागभांडवल यांचे प्रमाण १:९ असे राहील. त्यानुसार सूतगिरणीने 
पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करावयाचा आहे. 


(रुपये लाखात) 
|e | सभासद भाग भांडवल (4%) ४०४.५० 
२ शासकीय भागभांडवल (४५%) ३६४०.५० 
३ दीर्घ मुदती कर्ज (40%) ४०४५.०० 
एकूण ८०९०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.१९/टेक्स१ (ब) 


सदर सूतगिरणीचा प्रकल्प किंमतीचा बाबनिहाय तरतुदीचा तपशील खालीलप्रमाणे राहील व 
त्यामर्यादेत सूतगिरणीने खर्च करणे गिरणीस बंधनकारक राहील. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र तपशिल प्रकल्प अहवाल रू.८०९०.०० प्रो-रेटा प्रमाणे गणना 
किंमत लाखाच्या केलेली रक्‍कम 
प्रस्तावातील 
बाबनिहाय खर्च 
| a | जमीन व जमीन सुधारणा ५८.०६ १७२.०० १७२.०० 
२ फॅक्टरी इमारत व इतर १२१५.३० १९०८.३८ १९०८.३८ 
बांधकाम 
3 प्लॅट अँड मशिनरी ३१०२.७८ ४०६७.३० ४०६७.३० 
8 इतर कायम मालमत्ता ८४५.०० ९११.०० ९११.०० 
ष्‌ स्टोअर्स व स्पेअर्स ६१.०० ८८.८७ ८८.८७ 
६ प्रिऑपरेटिव्ह खर्च २०८.१६ ४११.१२ ४११.१२ 
७ मार्जीन मनी ४१०.१७ १८७.०० १८७.०० 
८ कॉन्टीजंसी २७३.७७ 388.33 388.33 
एकूण ६१७४.२४ ८०९०.०० ८०९०.०० 


४. सदर सूतगिरणीने रु.८०९०.०० लाख इतक्या किंमतीमध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण करावी. 
शासनाकडून देय भागभांडवलाची रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे देण्यात येईल. प्रकल्प पूर्ण 
करण्यासाठी वरीलप्रमाणे त्या त्या प्रयोजनासाठी मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त रक्‍कम खर्च झाल्यास 
जास्तीची रक्‍कम सूतगिरणीने स्वनिधीतून उभी करणे आवश्‍यक राहील. प्रकल्पावर अतिरिक्‍त होणारा 
खर्च सूतगिरणीला स्वत: करावा लागेल. तसेच यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य बांधकामासाठी शासन 
निर्णय दि.१५.०६.२००६ व दि.२८.०३.२०१८ नुसार मान्यता घ्यावी. सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने 
सूतगिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक खर्च टाळावा. 


Gq, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४१६१६१००३०२ असा आहे. हा BAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
PRASENJEET D: Vaececese 


5.4.20=d219¢43caa42a6d2c1 1262256b2ff3ad939a420c9fb6fa0ch2 
4c384214bcee8c, postalCode=400032, st=M 


KARLEKAR ee 
(प्रसेनजित कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प १२२२/प्र.क्र.१९/टेक्स१ (ब) 


४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

७. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई. 

८. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, जळगाव. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी १६-स / अवर सचिव १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत). 

१२. अध्यक्ष, राजमाता जिजाऊ शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., अमळनेर जि. जळगाव. 
(आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचेमार्फत). 

१३. निवडनस्ती टेक्स-१ (बो. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


